नागपूर येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या 
नवीन बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये 
फर्निचर पुरविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-२०१८/प्र.क्र.१४/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस-२०१८/प्र.क्र.१ ४/राऊशु-१, दि.१६.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर तसेच अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नगपूर 
या दोन्ही कार्यालयासाठी फर्निचर पुरविण्यासाठीच्या रू.१,६३,९१,८५३/- (रू. एक कोटी त्रेसष्ठ लाख 
एक्यान्नव हजार आठडो त्रेपन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास (सेवा कराच्या तरतूदीसह), संदर्भाधीन 
दि.१६.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामास या 
शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-२ मुख्य लेखाशिर्ष- २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क, (०२) 
आस्थापना निरीक्षण व प्रतिबंध, (०२)(०१) आस्थापना-निरीक्षण व प्रतिबंधक दत्तमत (२०३९ ००३२)-१३ 
कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/ प्र.क्र. ३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, दि. 
१७ एप्रिल, २०१५ नुसार, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अ.क्र. १ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०११७१६२५३२८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivaji 8390130 Chavan 
‘ oe DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

S h | vaj | 8 a b 1 "चि 0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=9aa522e32450ec03b473431c963097b0e134 
£043fb205f2e97595f1 4Saaf4d73, 
serialNumber=bSccfce8750c2a4b31ad76a42c0094dc 

C h a Va n bcc63834c3279619496c6858859¢8594, cn=Shivaji 
Baburao Chavan 
Date: 2019.01.18 12:35:07 +05'30! 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

५. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-११,मंत्रालय,मुंबई. 

६. अवर सचिव, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विभागीय उप आयुक्त, eal, नागपूर विभाग, नागपूर. 

८. अधीक्षक, राउशु, नागपूर. 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 
१०. निवडनस्ती-राउशु १. 


